कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन २०१९- 
२० चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी 
पुनरुज्जीवीत करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५४ (भाग-१)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १८ जून, २०२० 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र .3-4(Revalidation)/2094- M&T (आय अँण्ड पी), 
दि. २२ एप्रिल, २०२० 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र/कृ.यां.उऊ.अ/२०२०-२१/गुनि-५/१२६८०/२०२०, 
दि.११ मे, २०२०. 


प्रस्तावना 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजनेंतर्गत- कृषी यांत्रिकीकरण उप- अभियान राज्यात राबविण्यात 
येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिवड्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. सन २०१९-२० या वर्षासाठी 
केंद्र शासनाने केंद्र हिक्यापोटी रु.७५०० लक्ष एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी 
रु.२९०७.९५४ लक्ष एवढा निधी आर्थिक वर्षा अखेर अखर्चित राहिला. सदर निधी सन २०२०-२१ या वर्षात 
खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि. २२ एप्रिल, २०२० च्या पत्रान्वये पुनरुज्जीवीत करुन 
दिलेला आहे. 

अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिळछ्याचा 
अनुक्रमे रु.४०७.९५४ लक्ष, रु.१५००.०० लक्ष व रु.१०००.०० लक्ष निधीचा समावेश आहे.सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा केंद्र हिऱड्याचा अखर्चित निधी रु.४०७.९५४ लक्ष पैकी रु.५० लक्ष निधी कृषी आयुक्तालयाने 
शासन कोषागारातून काढला असून PFMS बँक खात्यात जमा आहे. उर्वरित रु.३५७.९५४ लक्ष निधी 
शासन कोषागारात जमा आहे. 


सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र हिकर्याचा अखर्चित निधी रु.४०७.९५४ लक्ष 
व समरुप राज्य हिस्सा रु.२३८.६३६ लक्ष असा एकूण रु.६४६.५९ लक्ष निधी सन २०२०-२१ या वर्षात 
पुनरुज्जीवीत करुन देण्याचा व शासन कोषागारात जमा असलेला केंद्र हिछ्याचा रु.३५७.९५४ लक्ष व 
राज्य RATA रु.२३८.६३६ लक्ष असा एकूण रु.५९६.५९ लक्ष निधी आयुक्त, कृषि यांना वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासननिर्णयक्रमांकः कृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५४(भाग-१)/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 


१. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र 


fessarar अखर्चित निधी रु.४०७.९५४ लक्ष (अक्षरी: रुपये चार कोटी सात लक्ष पंच्याण्णव हजार 
चारशे फक्त) व राज्य हिस्सा रु. २३८.६३६ लक्ष (अक्षरी: रुपये दोन कोटी अडतीस लाख त्रेसष्ठ 
हजार सहाशे फक्त) असा एकूण रु. ६४६.५९ लक्ष निधी (अक्षरी: रुपये सहा कोटी सेहेचाळीस लाख 
एकोणसाठ हजार फक्त) सन २०२०-२१ या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनरुज्जीवीत करुन देण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केलेल्या ha fears रु.४०७.९५४ लक्ष निधी पैकी शासन 
कोषागारात जमा असलेला रु३५७.९५४ लक्ष (अक्षरी: रुपये तीन कोटी सत्तावन्न लाख पंच्याण्णव 
हजार चारशे फक्त) व राज्य हिळ्याचा रु.२३८.६३६ लक्ष (अक्षरी: रुपये दोन कोटी अडतीस लाख 
त्रेसष्ठ हजार सहाशे फक्त) असा एकूण रु. ५९६.५९ लक्ष (अक्षरी: रुपये पाच कोटी शहाण्णव लाख 
एकोणसाठ हजार फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
. सदर रु.५९६.५९ लक्ष (अक्षरी: रुपये पाच कोटी शहाण्णव लाख एकोणसाठ हजार फक्त) निधी 
पुढील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

केंद्र 
मागणी क्रमांक - डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, 
(००) ११३- कृषी अभियांत्रिकी 


राज्य 
मागणी क्रमांक-डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, 
(००) ११३- कृषी अभियांत्रिकी 


(००(०८) कृषी उन्नती योजना- कृषी | (००(१६ कृषी उन्नती योजना- कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो), | अभियांत्रिकीकरण उप अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 


(२४०१२५१३), 33 अर्थसहाय्य (२४०१८७३६), ३३ अर्थसहाय्य 


४. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण 
तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
षि आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), कृषि सहायक संचालक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. | जिल्हास्तर | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
अधिकारी. कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासननिर्णयक्रमांकः कृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५४(भाग-१)/१४-ओ 


५. अनुदानाची रक्‍कम PEMS प्रणालीद्वारे होतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करावी . 

६. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / वित्तीय 
अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 
यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२/२०२०/व्यय-१, दि.१८ जून, 


२०० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१८१४५८४१२४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant 
Chandrakant 
Andge 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
tt 


a 
Agriculture and ADF Department, 
talCode=400032, st=Mah 

2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482 

bl bee0fffaa62085c34dbé6bfd 
INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7 
74cffd3a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shi 

Chandrakant Andge 

Date: 2020.06.18 16:02:01 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


संचाळक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण ), कृषि आयुक्‍ताळलय,पुणे (१० प्रती) 
जिल्हाधिकारी (सवी 


सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 


व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ दिनकरराव देसाई मार्ग,गोरेगाव 


(पूर्व) मुंबई- ६५ 


७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासननिर्णयक्रमांकः कृयांयो-०५२०/प्र.क्र.५४(भाग-१)/१४-ओ 


११.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 

१२.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


